राज्य मानवी हक्क आयोग 

पोलीस कोठडी / न्यायालयीन कोठडीत 

तसेच निरनिराळया शासकीय संस्था 
यामध्ये मृत्यू पावलेल्या ,बलात्कार 

झालेल्या प्रकरणाबाबतची माहिती 

पाठविणे. 


महाराष्ट्र शासन, 
गृह विभाग. 


शासन परिपत्रक क्रमाक :५५ ०८०४७४२००५ ब्ीपोल १४ 
मंत्रालय,मुंबई Yoo ०३२,दिनांक:१५एप्रिल,२००१. 


वाचा:- शासन परिपत्रक गृह विभाग क्रमांक एचआरसी १०९६/२९८/पोल १४,दि.१४ 
ऑक्टोबर,१९९६ 


शासन परिपत्रक:- शासन परिपत्रक,गृह विभाग क्रमांक एचआरसी ११९४/जीआय 
२७३/सीआर ३/विशा १ ब,दि.१५ मार्च,१९९५-व शासन परिपत्रक गृह विभाग क्रमांक 
'एचआरसी १०९५/४१/ पोल १४,दिनांक १७ जानेवारी,१९९६ अन्वये सर्व जिल्हा 
दंडाधिकारी /पोलीस अधीक्षक / पोलीस आयुक्त यांना तसेच कारागृह वरिंभागाना 
त्यांचे कार्यक्षेत्रातील पोलीस / न्यायालयीन कोठडीत होणा-या मृत्यूबाबतचें अहवाल 
आयोगाला घटना घडल्यापासून २४ तासांचे आत सादर क्ररणेच्या सूचना .देण्यात 
आल्या आहेत.तदूनंतर शासन परिपत्रक ,गृह विभाग क्रमांक एचआरसी १०९६/ 
२९४/पोल १४,दिनांक १४ ऑक्टोबर,१९९६ च्या परिपत्रकान्वये ज्युबेनाईल होम्स वा 
तत्सम संस्थामध्ये होणा-या मृत्यू / बलात्कार याबाबतचें अहवाल ही राष्ट्रीय मानवी 
हक्‍क आयोगास सादर करणेच्या सूचना सर्व संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. 


२. मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ मधील कलम २१ नुसार महाराष्ट्र 
राज्यात आता महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग स्थापन करण्यात आला असून 
त्याची कार्यवाही सुरु झाली असल्याने वरिल परिच्छेंद १ मध्ये नमूद केलेल्या 
प्रकरणाबाबतंचे सर्व अहवाल महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्‍क आयोगाला सादर करावेत 
असे शासनाचे आदेश आहेत. तसेच आयोगाचे काम प्ररिणामकारक होणेसाठी सर्व 
संबंधितांनी राज्य मानवी हक्क आयोगास जास्तीत oped सहाकार्य करावे.असेही 
निर्देश शासन सर्व_संबधितांना..देल-आहें. 


41\CAWINDOWS\DeaktopPOL-SBibrc 109584188०1 14 


३. वरील wd अहवाल सध्या श्री.गोरख Ae fasts कार्य अधिकारी , ,राज्य 
मानवी हक्क आयोग ,१ ला, मजला,नवीन प्रशासन. भवन,मंत्रालयासमोर येथे 
पाठवावेत 


महाराष्ट्राचे. राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, ी 
४ हर... (_ > 
dees 
" (ह.मि. तायडे ) 
'उप सचिव ARIS शासन ,गृह विभाग. 


प्रति, 


विशेष कार्य अधिकारी ,राज्य मानवी हक्‍क आयोग,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
महांसंचालक व पोलीस॑ महांनिरीक्षक,महाराष्ट्र॑ राज्य,मुंबई 
कारागृष्ठ महानिरीक्षक ARATE राज्यपपुणे 

सर्व पोलीस आयुक्त, 

पोलीस महानिरीक्षक-(मानवी हक्क ),महाराष्ट्र-राज्य,पुणे 
सचिव,समाजकल्याण. विभाग,मंत्रालय,मुंबई' 
सचिव,महिला व बालकल्याण विभाग,मंत्रालेय,मुंबई 

सर्व पोलीस महानिरीक्षक, 

सर्व जिहादडाधिकारी 

सर्व पोलीस अधिक्षक 

सर्व समादेशक,राज्य राखीव पोलीस बल. 


